बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत 
उभारावयाच्या सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय 
भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत. 

श्रीमंतराव मगरे कापूस उत्पादक मागासवर्गीय 
सहकारी सूतगिरणी मर्या., सागरवाडी, ता. बदनापूर, 
जि. जालना. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाभाभा-१११६/प्र.क्र.२६/टेक्स-१ (ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : १४.०२.२०२२ 


वाचा :- 
शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्र. शाभाभा-१११६/प्र.क्र.२६/टेक्स-१ (बो, 
दिनांक ०३.०२.२०२२. 


शुध्दीपत्रक: 

वाचा येथील शासन निर्णयान्वये श्रीमंतराव मगरे कापूस उत्पादक मागासवर्गीय सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., सागरवाडी, ता. बदनापूर, जि. जालना या सूतगिरणीस रु. २५०.०० लाख इतके 
शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात आले आहे. तथापि सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद २, परिच्छेद 
७ मधील मुद्दा क्र. २) व परिच्छेद ८ मध्ये नमूद लेखाशीर्षातील "मागणी क्र. एन -३, ४४२५ - सहकारावरील 
भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, (०१) अनुसूचित जाती घटक 
कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१)(०१) सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंडादान (कार्यक्रम), 
(४४२५ २२२३), ३२ अंशदाने" 


ऐवजी 
"मागणी क्र. एन -४, ४४२५ - सहकारावरीळ भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतील गुंतवणुका, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१)(०१) सहकारी सूत 
कताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंडादान (कार्यक्रम), (४४२५ २२२३), 32 अंशदाने" असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०२१४१६२४२८८६०२ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUJATA MAYUR BHAVSAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION MARKETING 
AND TEXTILE DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2618909870 
\A937771 D, 
=-A7797E86DAB9645CCFC7CO8D9F395ABD71 
‘UR BHAVSAR 
Date: 2022.02.15 13:24:00 +05'30' 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाभाभा-१११६/प्र.क्र.२६/टेक्स-१ (ब) 


2. 
Re 
tof 


षु 


ae 


द. 
७. 
८. 
र्‌. 
Go 
११ 
१२ 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८ 


महालेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


आयुक्त, वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


. प्रादेशिक उपायुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर. 

. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती). 
व्यवस्थापक, यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या., दिग्रस. 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, मुंबई-१. 


ता. बदनापूर, जि. जालना 
. निवड नस्ती (टेक्स १ ब). 


. कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ (४ प्रती). 
. अवर सचिव, १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


अध्यक्ष, श्रीमंतराव मगरे कापूस उत्पादक मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., सागरवाडी, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


